मिशन वात्सल्य या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ करीता 
स्वच्छछा अक्ठान प्लॅन या 
उपयोजनेसाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-३१ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१. केंद्र शासनाचे निधी वितरण आदेशा क्र. ७//-॥-२२/४९/२०१५-७॥//-॥ (8-४८६८) (9), 
(2), (3), (8) F4.2§.03.2028, 
2. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.०८ डिसेंबर, 2023 
प्रस्तावना :- 


Pa वात्सल्य योजनेंतर्गत शासकीय तसेच, बाल सेवांशी संबंधित विविध योजना एकाच 
छत्राखाली आणण्यात आल्या असून, त्याद्वारे बाल न्याय अधिनियमान्वये नियंत्रित करण्यात येणाऱ्या बाल 
संरक्षण सेवांकरिता अंमलबजावणी यंत्रणांची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत महाराष्ट्र 
बाल संरक्षण संस्था (मुख्य कार्यालय), राज्य दत्तक ग्रहण संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, शासकीय 
बालगृहे / निरीक्षणगृहे, स्वयंसेवी बालगृहे / निरीक्षणगृहे, विशेष दत्तक ग्रहण संस्था, खुले निवारागृहे, 
बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ या विविध घटकांकरीता कर्मचारी वर्ग, प्रशासकीय खर्च तसेच, 
इतर आवर्यक खर्च या बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. याशिवाय सदर योजनेंतर्गत Non 


Institutional Care (Sponsorship/Foster care/After care), Creation of Capital Assets 
(Construction of CCls including JJBs and CWCs), (Swachta Action Plan) आणि (Child 
Helpline) या नवीन उपयोजनांसाठी निधीची तरतूद आहे. सदर उपयोजनांकरीता केंद्र व राज्याकडून 
६०:४० याप्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. 

बालगृह/निरीक्षणगृहातील बालकांना वैयक्‍तीक स्वच्छतेच्या अनुषंगाने प्रोत्साहीत करणे, तसेच 
स्वच्छ पिण्याचे पाणी, संस्थेचे निर्जतूकीकरण करणे आणि स्वच्छ स्वच्छतागृह उपलब्ध करणे अशा सुविधा 
देण्याच्या यादृष्टीने स्वच्छता SRM प्लॅन उपयोजना राबविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-०८ 


RRM वात्सल्य योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त करण्याकरीता राज्य शासनामार्फत केंद्र 
शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता 
वाचा क्र.१ अन्वये केंद्र शासनाकडून स्वच्छता ARM प्लॅन या नवीन उपयोजनेसाठी ₹९२.४० लक्ष (६०% 
केंद्र हिस्सा) इतका निधी राज्य शासनास वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी व त्यानुषांगिक राज्य 
हिस्सा (४०%) आयुक्‍त, महिळा व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता स्वच्छता अँक्छान प्लॅन 
या उपयोजनेसाठीचा केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाळेला निधी त्यानुषांगिक राज्य हिउइऱ्यासह खालीप्रमाणे 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
अर्थसंकल्पीय | प्रस्तावित 
अ.क्र. लेखाशिर्ष तरतूद वितरण 
7 मागणी क्र. एक्स -09 2234 - सामाजिक ५०.४० ५०.४० 
सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाजकल्याण (१०२) 
बालकल्याण, (20) FMA वात्सल्य, (20)(04) 
स्वच्छता ARM प्लॅन (एसएपी) (केंद्र हिस्सा 
६०%) (२२३५ डी४४४) 
२ मागणी क्र. एक्स -०१ २२३५ - सामाजिक ३३.६० ३३.६० 
सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाजकल्याण (१०२) 
बालकल्याण, (20) FSA वात्सल्य, (२०)(०६) 
स्वच्छता अँकान प्लॅन (Vath (राज्य 
हिस्सा ४०%) (२२३५ डी४५३) 
एकूण ८४.०० ८४.०० 


२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 
आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.०८.१२.२०२३ 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वात्सल्य-२०२३/प्र.क्र.७९/का-०८ 


षु . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२८१२२६३९६९३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILESH ONIN GcGOVERNMENTOR 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 
J A N A R D A N ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F 9434271 29A6A081EE 


223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7 
C7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 


Date: 2024.03.31 16:45:22 +05'30° 


( डॉ.निलेडा ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 


७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१७.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवडनस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


